विधानमंडळाच्या डिसेंबर,२०२१ च्या अधिवेशनात 
पुरवणीद्वारे मंजूर झालेल्या तरतुदीचे विवरण. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पूरक-२०२१/प्र.क्र.३०/अर्थ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:-३० मार्च, २०२२ 
वाचा:- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र:- पूरक-२०२१/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.०१.११.२०२१. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र:- पूरक-२०२१/प्र.क्र.१०६/अर्थ-३, दि.०३.०१.२०२१. 
३) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग क्र:- पूरक-२०२१/प्र.क्र.३०/अर्थ, दि.१२ जानेवारी, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


वित्त विभागाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी प्रकाशित केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये 
मागणी मागणी क्र. क्‍्यू-३, मुख्य लेखाशीर्ष -२२१६ गृहनिर्माण (०३) झोपडपट्टी व्यवस्थापनासाठी कर्मचारी 
वर्ग (०३) (०७) अप्पर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण व निष्कासन) मुंबई पूर्व उपनगरे (२२१६ १३२७) अंतर्गत 
१४-भाडेपट्ीी व कर या लेखाशिर्षांखाली रुपये रु.१६,८६,००० इतके दर्शविले आहे. 


२. त्या अनुषंगाने या विभागाच्या दि.१२ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या 
विवरणपत्रातील स्तंभ-६ मधील रकाना क्र.२ मध्ये दर्शविलेली रक्‍कम रु. १७,००,०००/- ऐवजी 
रु.१६,८६,०००/- असे वाचावे. 


3. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३०१४३६१०१००९ असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व गया 


ASHOK 
(अदिती अशोक 3) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:-१) प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

२) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई-४०००२०. 

3) महाळलेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), नागपूर-१. 

४) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई-४०००२१. 

५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई-४०००२१. 

६) अधिदान व लेखाअधिकारी, वांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१. 

७) उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, वांद्रे (पू) मुंबई-५१. 
८) वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, वांद्रे (पू), मुंबई-४०००५१. 
९) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, झोपनि-२, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
१०) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प - १७, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 

११) निवड नस्ती (अर्थ व लेखा) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


